RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


SHRI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ६ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे ४ 


बुधवार , एप्रिल २४-३० , २०१४ / वैशाख ४-१०, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


. 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ एप्रिल २०१४ 

अधिसूचना 
शासकीय गुपिते अधिनियम, १ ९ २३ . 

क्रमांक आयओएस . १०१३ / प्र.क्र . ४६ /विशा- ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र , भाग दोन, उप विभाग ३ (दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५ , दिनांक ४ मे १ ९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या 
कलम ४ अन्वये शासकीय गुपिते अधिनियम, १९ २३ (१ ९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व ( ड ) याखाली , 
महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले 
क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये “ अ वर्ग ” प्रतिषिद्ध क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
स्थळ क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर 

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लि ., पूर्व. खाडी सर्व्हे क्र . ४५ , ११ आणि १२ . 
कंपनी लि ., २२० २२० के.व्ही., घोडबंदर अतिउच्चदाबाचे पश्चिम.- रिकामी जागा सर्व्हे क्र . ३६, ३७ आणि ४५ . 

अतिउच्चदाब उपकेंद्र, राज बकेट फॅक्टरीजवळ , दक्षिण.- ३०० मी . रुंद रस्ता, सर्व्हे क्र . ३५ आणि ४ ९. 
उपकेंद्र, घोडबंदर , मिरा - भाईंदर एरिया , मिरा रोड ( पू. ), उत्तर.- रिकामी जागा सर्व्हे क्र . ४१, ४३ आणि ४४ . 

घोडबंदर गाव , जि . ठाणे ४०१ १०७. 


चतुःसीमा 


के.व्ही., 


ठाणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ता . गौड , 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २४-३०, २०१४ / वैशाख ४-१०, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated the lith April 2014 


> 


NOTIFICATION 
OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No. IOS. 1013 /C.R . 46 /Special-4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions 
of the Central Government to the Government of Maharashtra by the President of India , under 
clause (1) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub -clauses (c ) and (d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order , No. S.O. 1285 , dated 
the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 ( ii ), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of 
Maharashtra hereby declares under sub - clause ( d ) of clause (8 ) of Section 2 of the said Act , the 
place specified in the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category A ” for the 
purposes of the said Act , namely 

Schedule 

Description of boundaries of 
Place Location 

the Prohibited place 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


East . — Creek survey No. 45 , 11 and 12 . 


West . — Open land survey No. 36 , 37 and 45 . 


Reliance 
Infrastructre 
Limited , 220 
K.V., EHV 
Station 
Ghodbundar , 
Thane . 


Reliance Infrastructre 
Limited , 220 K.V., 
EHV Station , 
Near Raj Bucket 
Factory , Mira 
Bhayander Area , 
Mira Road ( East ) , 
Ghodbunder Village , 
Dist . Thane 401 107 . 


South . — 300 M. Wide road survey No. 35 and 49. 


North . — Open land survey No. 41 , 43 and 44 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. T. GOUD , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २४-३०, २०१४ / वैशाख ४-१० , शके १ ९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१४. 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / ११३६ / प्र.क्र . १५० / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२) च्या कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 

आहे की , Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक 
पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये १,२५,००० ( रुपये एक लाख पंचवीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या 
अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ५ एप्रिल २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २४-३०, २०१४ / वैशाख ४-१० , शके १ ९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , World Trade Centre , 30th Floor , Cuffe Parade , 
Mumbai 400 005 , dated the 3rd April 2014 . 

Order 
CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES Act, 1974 . 


No. PSA . 1212 /CR -6 /SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA . 1212 /CR -6 /SPL - 3 ( A ), dated the 
31st March 2012 (hereinafter referred to as “ the said Detention Order ” made under sub - section 
( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities 
Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the then Principal Secretary 
(Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra , Home Department , specifically 
empowered under section 3 ( 1 ) of the said Act vide Order No. MIS . 2009/CR - 113 /SPL - 3 ( A ), dated 
the 30th September 2009 , as the Detaining Authority directed that the person known as Shri Rohit 
Arora , ordinarily residing at 1001 , Gali Bhagtanwala , Nimak Mandi, Amritsar be detained ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has reasons to believe that said Shri Rohit 
Arora in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded or is concealing 
himself so that the said Detention Order cannot be executed ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of 
section 7 of the said Act, the Government of Maharashtra , hereby directs said Shri Rohit Arora to 
appear before the Commissioner of Police , Amritsar City at his office situated at Amritsar between 
10-00 a.m. and 5-00 p.m. on any working day within thirty days from the date of publication of this 
order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


T. V. MAHAJAN , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


